महाराष्ट्र साखर कारखाना कामगारांच्या 
मागण्यांवर विचार करण्यासाठी नेमलेल्या 
त्रिपक्षीय समिती सदस्यांच्या होणा-या खर्चास 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजुरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र. क्र.४८/कामगार-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०४ मार्च, २०२२ 


वाचा- 
१. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण -२०१९/प्र. क्र.४८/ काम-३, 
दिनांक १२.११.२०२०. 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण -२०१९/प्र. क्र.४८/ काम-३, 
दिनांक २२.०६.२०२१. 
३. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.काआ/औसं/साखर 
त्रि.स./२०२१/कार्या-८/१००, दि.१०.०२.२०२२. 
शुध्दीपत्रक- 
महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी संदर्भ 
क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये त्रिपक्षीय समिती गठित करण्यात आली होती. सदर 
दि.१२.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. aio ओळीमध्ये उल्लेख 
केल्यानुसार “तसेच याखर्चासाठी सन २०२०-२१ साठी उपलब्ध होणारी रक्‍कम कमी पडत 
असल्यास कामगार आयुक्तांनी सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये अतिरिक्‍त तरतूद वाढवून घ्यावी.” 
याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
“तसेच या खर्चासाठी सन २०२१-२२ साठी उपलब्ध होणारी रक्‍कम कमी पडत असल्यास 
कामगार आयुक्तांनी सुधारीत अंदाजपत्रकामध्ये अतिरिक्त तरतूद वाढवून घ्यावी" 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०४१२०७२३३५१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAGUNA GANESH 
THENGIL 
(सगुणा काळे-ठेंगील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः PMT २०१९/प्र. क्र.४८/कामगार-३ 


२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 
७. मा. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
८. मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
९. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघ, मर्या., 
साखर भवन, मुंबई. 
१२. कल्याण आयुक्त, कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई. 
१३. कामगार उपायुक्त (si. सं), मुंबई. 
१४. अपर कामगार आयुक्‍त (मैत्री कक्ष), मुंबई 
१५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
१६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
१७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१९. वित्त विभाग (व्यय व अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवडनस्ती (काम-२). 


4 


4 


न्न 


पृष्ठ २ पैकी २ 


